सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या 
कामासाठी नेमलेल्या कर्मचा-यांच्या १६ अस्थायी 
पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५६/५स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
2) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-२०२०/प्र.क्र.५६/५-स,दि.१२/३/२०२० 
3) सहकार आयुक्‍त व निबंधक,पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/कक्ष-१/ लेखा व अर्थ/ अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
५७०/२०२०, दि.३१/७/२०२० 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/८/२०२० 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी नेमलेल्या कर्मचा-यांच्या १६ अस्थायी पदांना दिनांक ३१/८/२०२० 
पर्यन्त पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक १२/३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवड्यक असून त्यांना सन २०२०-२०२१ साठी मुदतवाढ मिळणे 
Mea आहे. सबब, शासन निर्णय दिनांक ३१/८/२०२० नुसार सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी 
नेमलेल्या कर्मचा-यांच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या १६ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

पदनाम पदांची संख्या 
मुख्य लिपीक १६ 


२. सदर अस्थायी पदांची जिल्हावार विगतवारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे स्वतंत्रपणे 
प्रस्तृत करतील. 

3. सदरहू पदावर होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, २४२५-सहकार, ००१- संचालन व WIR, (09) (०५) विभागीय व जिल्हा 
प्रशासन SAA (२४२५००६७)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२०२१ च्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासननिर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ३१/८/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्या 

संगणक सांकेतांक २०२००९१५११४३०२०६०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Manjiri = 
Ganeshbhushan Joshi : 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.५६/ ¥ |, 


२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), 

3. सर्व संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, द्वारा-सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/ जळगांव/ पुणे/ सातारा/ परभणी/ बीड/ 
बुलढाणा अकोला/ अमरावती/वर्धा/जालना/नागपूर 

१०. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

११. अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


